बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी 
घेण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी 
प्रमाणपत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- 99 जूले, २०२३ 


. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 
. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद रिट याचिका क्र.७८२१/२०२१ व इतर 


याचिकांमधीळल निकाल दि.०८/०९/२०२२ 


. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/नो.प्र.नस्ती/२०२२- 


२३/३१३२, दि.१४/०६/२०२० 


. सचिव स्तरीय समितीच्या दि.३०/०६/२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ४१ मध्ये बालकांची 


काळजी घेणाऱ्या निवासी संस्थांसाठी राज्य शासनाकडून निर्गमित नोंदणी प्रमाणपत्र असणे 


बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने यापुर्वी नोंदणी प्रमाणपत्र न मिळालेल्या काही संस्थांनी 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, Gets औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.9८२१/२०२१ व इतर याचिका 


दाखल 


केल्या होत्या सदर याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दि.०८/०९/२०२२ रोजी 


पुढीलप्रमाणे निकाल दिला आहे. 


2. 


The respondent no.2 shall now take decisions on the petitioners’ proposals 
afresh in the light of the observations made herein-above by giving 
opportunity to them of hearing and even an opportunity to rectify the 
shortcomings in the proposals. if any. 


The petitioners shall approach the respondent no. once again within four 
(S) weeks from today whereupon the respondent no.2 shall take final 
decision within 16 weeks from today. 


मा. न्यायालयाच्या उक्त निर्देशास अनुसरून आयुक्‍त, महिळा व बाळ विकास यांनी वाचा क्र.४ 


वरील पत्रांन्वये ज्या संस्थांच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्दे आहेत अशा ६२ संस्थांचे व इतर 


पृष्ठ १० पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


१२ असे एकुण ७४ संस्थांचे प्रस्ताव शासनास सादर केले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने बाल न्याय 
(मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या 
बालकांश्ी संबधित संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सचिव, महिला व बाल विकास यांचे 
अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय दि.१३/११/२०१८ अन्वये गठित सचिव स्तरीय समितीची बैठक 
दि.३०/०६/२०२३ अन्वये घेण्या आली. सदर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 
संस्थांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांचे आदेश, बाल न्याय (मुलांची काळजी व 
संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी घेण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणी 
प्रमाणपत्रासाठी Hoe अर्ज व संबंधित संस्थांची प्रत्यक्षातील तपासणीनुसार प्राप्त अहवाल यांच्या 
अनुषंगाने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2094 मधीळ कलम ४१ अन्वये पुढील 
प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) “परिशिष्ट-अ” येथे नमूद एका स्वयंसेवी संस्थेस सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून पाच वर्षे कालावधीसाठी अनुदानित तत्वावर नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) “परिशिष्ट- ब” येथे नमूद एका स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रवेशित क्षमतेमध्ये वाढीस अनुदानित 
तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) “परिशिष्ट-क” येथे नमूद स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रस्तावांना सदर शासन निर्णय निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून त्रुटीपुर्ततेच्या अधिन राहून तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता 
अनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात येत असून या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संस्थेने 
Bera पुर्तता न केल्यास सदर संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. 

४) “परिशिष्ट-ड” येथे नमूद स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रस्तावांना सदर शासन निर्णय निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून त्रुटीपुर्ततेच्या अधिन राहून तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता 
विना-अनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात येत असून या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये 
संस्थेने त्रुटीची पुर्तता न केल्यास सदर संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. 


२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५, महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय 
(मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ तसेच केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे 
अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे स्तरावरून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थांना 
मान्यतेनुसार नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे व आयुक्तालय स्तरावरून परिशिष्ट क व 
परिशिष्ट ड मधील संस्थांना त्यांच्या प्रस्तावातील त्रुटी कळविण्यात यावे व संस्थांनी विहित 
कालावधीमध्ये केलेल्या त्रुटी पुर्ततेच्या अनुषंगाने प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७१/का-०८ 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७१११५२७४८७०३० असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


NILESH 

JANARDAN 

PATIL sta 
(डॉ.निलेश ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


06९338. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. 
. निवड नस्ती, का-०८. 


सर्व संबंधित स्वयंसेवी संस्था (आयुक्‍तालयामार्फत) 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७१/का-०८ 


परिशिष्ट-अ 


जिल्हा 


पंस्थेचे नाव 


मुलांसाठी/ 
मुलींसाठी 


३ 


षु 


राजर्षी शाहु बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास संस्था 
काळेगांव ता.अहमदपूर जि.लातूर संचलित 
रोकडोबा बालसदन अहमदपूर जि.लातूर. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


परिशिष्ट-ब 


NILESH 


JANARDAN ८८ 


PATIL 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe0ssdd 


1381 e7e81401a472bbb9661 


postalCode=400032, st=Maharasht 


ialNumbe 


B7D8429F943427129A6A081EE2 


23FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C7A 
E, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2023.07.11 17:19:58 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


मुलांसाठी/ 
मुलींसाठी 


मंजूर क्षमता 


२ 


३ 


षु 


& 


जळगांव 


तेजस्विनी शिक्षण संस्था औरंगाबाद संचलित 
लिलाई मुलांचे बालगृह, जळगांव 
ता.जि.जळगांव 


बालगृह 


मुलांसाठी 


२८ (मुळ 
मान्यता) + 
२२ (वाढीव 

मान्यता) 


NILESH 
JANARDAN 
PATIL 


(डॉ.निलेशा 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 


DN: c=IN, 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08sddbef0 
fi 
0: 


=400032, st=Maharasht 


=B7D8429F943427129A6A0B1EE223FE 
AC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C7AE, 


NILESH JANARDAN PATIL 


07.11 17:20:22 +05'30' 


ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


परिशिष्ट-क 
अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव संस्थेचा । मुलांसाठी/ । मंजूर 
प्रकार मुलींसाठी | क्षमता 
[ed 2 3 ॥.. १. | 4 द 
| बीड | सावित्रीबाई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था | बालगृह | मुलांसाठी ९० 
संचलित माऊली बालकाश्रम बीड, ता. 
जि.बीड . 
२ बीड | सुधाकररावजी नाईक मागासवर्गीय | बालगृह | मुलांसाठी ६५ 
समाजकल्याण मंडळ,बीड संचलित गोकूळ 
बालसदन बालगृह बीड ता. जि. बीड. 
३ बीड | बंधुभाव शिक्षण प्रसारक मंडळ नांदेड | बालगृह | मुलांसाठी ५९ 
संचलित आनंद बालकाश्रम संत नामदेवनगर 
धानोरा बीड, जि.बीड . 
४ बीड ।माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनगांव | बालगृह | मुलांसाठी ९९ 
संचलित श्रीनगद नारायण बालकाश्रम श्री 
क्षेत्र नारायगड बीड, जि. बीड 
५ बीड | ग्रामविकास समिती जवळबन संचलित | बालगृह | मुलांसाठी ९९ 
माऊली बालीकाश्रम जवळबन ता. केज जि. 
बीड 
६ बीड | ज्ञानराज बहुउदेशिय ग्रामिण महिला मंडळ | बालगृह । मुलांसाठी ९८ 
जवळबन, केज संचलित विठाई बालसदन 
जवळबन ता. केज जि.बीड . 
७ बीड जगदंबा महिला व बाल अंपग कल्याण | बालगृह | मुलांसाठी ४४ 
मंडळ बीड संचलित कनिष्ठ / वरिष्ठ 
बालगृह गणेशनगर बीड, ता.जि. बीड . 
८ बीड | जगदंबा महिला अंपग कल्याण मंडळ | बालगृह | मुलांसाठी ७६ 
संचलित धौम्यक्रषी soos, घोगस 
पारगांव, ता.शिरूर कासार, जि. बीड . 
९ बीड | आहिल्याबाई होळकर महिला प्रतिष्ठाण बीड | बालगृह । मुलांसाठी ९८ 


राजेश्री शाहु महाराज बालकाश्रम धारूर 
बीड , जि. बीड . 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


मुलांसाठी/ 
मुलींसाठी 


३ 


षु 


: 


बीड 


जय क्रांती बहुउदेशिय शिक्षण प्रसारक 
सेवाभावी प्रतिष्ठाण मंडळ रामपूर तांडा 
(गुत्ती) ता.जळकोट जि. लातूर संचलित 
मुक्ताई बाळलसदन बालगृह, (शिरळा) 
ता.परळी वैजनाथ जि. बीड . 


बालगृह 


मुलांसाठी 


| 


बीड 


समाज प्रबोधन प्रतिष्ठाण संस्था संचलित 
मंगलनाथ बालकाश्रम, मनूर माजलगांव, ता. 
माजलगांव जि. बीड . 


बालगृह 


मुलांसाठी 


१०९ 


१२ 


बीड 


जगदंबा शिक्षण प्रसारक मंडळ माजलगांव 
संचलित इंदिरा बालकाश्रम, मनूर, ता. 
माजलगांव जि.बीड . 


बालगृह 


मुलांसाठी 


(93 


१३ 


बीड 


शाहु महाराज बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था व 
शिक्षण प्रसारक मंडळ आष्टी संचलित साई 
बालसदन (बालगृह क्रमांक १) , 
ता.आष्टी,जि.बीड. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


१४ 


बीड 


छत्रपती शाहु महाराज प्रतिष्ठाण 
आंबाजोगाई संचलित छत्रपती शाहु महाराज 
बालगृह, मोरेवाडी, ता. जि. बीड. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


१४९ 


१५ 


बीड 


माहेर बहुउदेशिय महिला मंडळ वसंत नगर 

ता. जि.लातूर द्वारा संचलित आधार 
बालकाश्रम, तळेगाव घाट, ता. अंबेजोगाई 
जि. बीड. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


८१ 


१६ 


बीड 


ज्योतीबा शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड 
संचलित संगोपन बालगृह,शिरूर (कासार), 
जि. बीड. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


4o 


१७ 


बीड 


ज्योतीबा शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड 
संचलित किलबिल बालळसदन (बालगृह), 
शिरूर (कासार), जि. बीड. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


Go 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


अ.क्र. 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


मुलांसाठी/ 
मुलींसाठी 


३ 


षु 


9¢ 


बीड 


हरिश्चंद्र व्यायाम शाळा व क्रिडा मंडळ 
चऱ्हाटा, ता.जि.बीड संचलित तनय 
बालकाश्रम, कालिकानगर, नगर रोड, 
बीड, ता.जि.बीड . 


बालगृह 


मुलांसाठी 


१९ 


बीड 


करूणा शिक्षण संस्था द्वारा संचलित श्री 
संचारेश्वर बालकाश्रम वडगाव (दादाहारी), 
ता.परळी वैजनाथ जि.बीड . 


बालगृह 


मुलांसाठी 


88 


२० 


बीड 


कानिफनाथ ग्रामीण विकास संस्था,परळी 
वैजनाथ संचलित ज्ञानेश्वरी बालकाश्रम, 
शांकर - पार्वती नगर,परळी वैजनाथ जि. बीड 


बालगृह 


मुलांसाठी 


१४५ 


२१ 


बीड 


वसंतराव नाईक आश्रमशाळा संस्था 
वसंतनगर ता.परळी वैजनाथ जि. बीड 
संचलित गेनाई बालकाश्रम, कौडगांव (हुडा) 
जि.बीड 


बालगृह 


मुलांसाठी 


द्द 


२२ 


बीड 


जीवनधारा बहु सेवाभावी संस्था 
टोकवाडी,ता.परळी वैजनाथ जि.बीड 
संचलित शांकर बापू बालकश्रम, 
ता.परळी,जि.बीड . 


बालगृह 


मुलांसाठी 


९३ 


२२ 


लातूर 


सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापूर 
तांडा, ता.जळकोट जि.लातूर संचिलत 
मातोश्री बालकाश्रम चिंचोळी अतनूर 
ता.जळकोट जि.लातूर. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


4o 


२४ 


लातूर 


महात्मा फुले बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था 
उदगीर संचलित राजीव गांधी बालगृह, 
उदगीर, जि. लातूर. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


१९ 


२५ 


लातूर 


माहेर बहुउदेशिय महिला मंडळ वसंत नगर 
ता. जि.लातूर द्वारा संचलित आधार 
बालकाश्रम, सोनाई कुंज, कृपासदन इंग्लिश 
शाळेजवळ, नाथ नगर, लातूर, जि. लातूर. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


२७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


मुलांसाठी/ 
मुलींसाठी 


२ 


३ 


षु 


२६ 


औरणगांबाद 


जय किसन शिक्षण संस्था सिडको 
औरंगाबाद संचलित भगवान बाबा 
बालिकाश्रम (बालगृह) पृथ्वीनगर सातारा 
परिसर औरंगाबाद जि. औरंगाबाद. 


बालगृह 


मुलींसाठी 


२७ 


औरंगाबाद 


जय किसन शिक्षण संस्था सिडको 
औरंगाबाद संचलित भगवान बाबा 
बालकाश्रम (बालगृह) IAS ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


हिं 


२८ 


औरंगाबाद 


के.अनुसया बहुउदेशिय सेवाभावी महिला 
मंडळ संचलित योगेश्वरी बालकाश्रम 
बालगृह, सातारा परिसर, औरंगाबाद जि. 
औरंगाबाद. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


| 


२९ 


औरंगाबाद 


जय किसन शिक्षण संस्था सिडको 
औरंगाबाद संचलित गोकुळ बालकाश्रम, 
सातारा परीसर, जि. औरंगाबाद. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


[| 


30 


उरस्मानाबा 
द 


भारत मल्टिपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, 
नळगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर संचलित 
चाचा नेहरू बालगृह, समर्थनगर, ता. भूम, 
जि. उस्मानाबाद. 


बालगृह 


मुलांसाठी 


4o 


२३१ 


गडचिरो 


प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर 
द्वारा संचलित, मातोश्री रमाबाई मुलींचे 
निरिक्षणगृह, नवेगाव, वियानी शाळेजवळ, 
गडचिरोली 


बालगृह / 
निरीक्षणगृह 


मुलींसाठी 


२०--५- 
२५ 


३२ 


पालघर 


Wey फाउंडेशन मुलींचे बालगृह, फुलाचा 
पाडा, लालोंडेगाव, पो. fee, नागझरी 
नाका, ता. जि.पालघर. 


बालगृह 


मुलींसाठी 


(94 


२३ 


पालघर 


श्री.गेरीवनवासी प्रगती मंडळ संचलित 
मुलामुलींचे बालगृह, नरेशवाडी, ता.डहाणू 
जि. पालघर. 


बालगृह 


मुलेव 
मुलींसाठी 


५०--५० 


=900 


२४ 


सांगली 


पाठक ट्रस्ट संचलित पाठक अनाथाश्रम, 
मिरज जि.सांगली 


बालगृह 


मुले 


२० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७१/का-०८ 


अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव संस्थेचा । मुलांसाठी/ । मंजूर 
प्रकार मुलींसाठी | क्षमता 
शि २ ३ | 8 | 4 & 
३५ | गडचिरो | लोककल्याण बहुउददेशीय शिक्षण संस्था । विशेष दत्तक | मुलेव 7 ० 
ळी  । ब्रम्हपुरी जि. चंद्रपुर सिध्दार्थ नगर बायपास संस्था मुलींसाठी 
रोड, बाबूपेठ चंद्रपुर संचलित विशेष दत्तक 
संस्था गडचिरोली. 
३६ | उस्मानाबा | कुलस्वामिनी शिक्षण प्रसारक मंडळ विशेष दत्तक | मुलेव ति ० 
q उस्मानाबाद संचलित विशेष दत्तक संस्था संस्था मुलींसाठी 


उस्मानाबाद. 


NILESH 
JANARDAN 
PATIL 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5Sd2af23fdb37cfec3c30cfe08 
Sddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129AGA081 
EE223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F2 
2A7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2023.07.11 17:20:52 +05'30° 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७१/का-०८ 


परिशिष्ट-ड 


अ.क्र. | जिल्हा संस्थेचे नाव Ae मुलांसाठी/ | मंजूर क्षमता 
प्रकार | मुलींसाठी 
१ | २ ३ Eee 4 & 
शि पुणे | अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचे वली मोहम्मद आणि | बालगृह । मुलींसाठी १५० 
दोस्त मोहम्मद पीर मोहम्मद मुस्लीम 
अनाथालय, २५, बंडगार्डन रोड, पुणे 
२ पुणे । अनिकेत निकेतन विशेष बालगृह, तळेगाव | बालगृह | मुलेव | २५--२५५० 
दाभाडे, जि. पुणे मुलींसाठी 
३ मुंबई शहर | महाराष्ट्र स्टेट वुमन कौन्सिल आझासदन | बालगृह | मुलींसाठी १२५ 
बालगृह, उमरखाडी, मुंबई ९. 


NILESH 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57aSd2af23fdb37cfec3c30cfe08 
Sddbef06ea381e7e81401a472bbb966F7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B7D8429F943427129A6A081 


N PATIL» xctcessestasatoatean 
(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


